चंद्रपूर (उत्तर चंद्रपूर वनवृत्तातील ८ 
राजपत्रित व ३ अराजपत्रित अशी एकूण 
११ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२३ ते 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.६७/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २० मार्च, २०२३ 
वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.२७(२२-२२)/२०३, दि.२५.०१.२०२३ 
2) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9१/फ-४, दि.२६.०९.२०२२ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०८.०२.२०२३ 
शासन निर्णय :- 


चंद्रपूर (उत्तर चंद्रपूर) वनवृत्तातील ९८ राजपत्रित व ३ अराजपत्रित अज्ञा एकूण १३ (तेरा) 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन 
निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. चंद्रपूर व गडचिरोली वनवृत्तातील ११ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला 
आहे. 


३. उक्त परिस्थितीत चंद्रपूर व गडचिरोली वनवृत्तातील ११ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ 
प्रमाणे) दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे 
मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर मंजुरी वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३ मधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. सदर मुदतवाढ महसूल व वन विभागाने संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित 
केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा 
व त्याखालील सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षात मंजुर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२२३/प्र.क्र.६७/फ-४ 


मुख्य वनसंरक्षक चंद्रपूर यांच्या कार्यालयातील :- १ पद 


प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौणशीर्ष ००१ संचालन व प्रश्ञासन 
०१ संचालन व प्रशासन 
उपशीर्ष (09) (०२) प्रादेशिक वनसंरक्षक (२४०६ ००४२ ०१) (09 वेतन) 
इतर १० पदे 
प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान BF ०१ वनीकरण 
गौणशीर्ष १०१ वनसंधारण विकास व पुननिर्मिती 
(०१) प्रशासन व संरक्षण 
उपशीर्ष (09) (०१) प्रशासन व संरक्षण (वेतन) (२४०६ ००९६) ०१ वेतन 


५. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०८.०२.२०२३ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

६. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =9www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०३२०२०२२३९९०१९ 
असा आहे. हा area डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VINAYAK SHASHIKANT ! ae 
सोबत :- विवरणपत्र "अ' JAKHALEKAR se 


(वि.गा.जाखलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४) सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) 

) 
) 


मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), चंद्रपूर/गडचिरोली/पुणे. 

विभागीय वन अधिकारी ब्रम्हपूरी/वडसा/गडचिरोळी/एकात्मिक घटक, बल्लारशहा. 

ब-१ कार्यासन , फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.६७/फ-४ 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएसटी ०३/२३/प्र.क्र.ई६७/फ-४ 
दि.२०.०३.२०२३ 
विवरणपत्र "अ 
चंद्रपूर वनवृत्तातील ८ राजपत्रित व ३ अराजपत्रित अशी एकूण ११ अस्थायी पदे या योजनेतंर्गत सन 
२०२३-२०२४ यावर्षातील दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात 
आलेल्या राजपत्रित व अराजपत्रित अस्थायी पदांची यादी 
स्तंभ क्रमांक ३ मधील पद/ पदे 
ज्या शासकीय आदेशान्वये 
निर्माण केली त्या आदेशाचा 
क्रमांक आणि दिनांक 
चंद्रपूर वनवृत्त (पुर्नरचित वनवृत्त) 
शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ-४, 
वनसंरक्षक १८८०/प्र.क्र.२/फ-२ दिनांक | दि.२६.०९.२०२२ 
२९.८.१९८३ 
सहाय्यक शा.नि .क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी- ०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ-४, 
वनसंरक्षक १८८०/प्र.क्र.२/फ-२ दिनांक | दि.२६.०९.२०२२ 
२९.८.१९८३ 


स्तंभ क्र. ३ मधील पद/ पदे २०२२-२०२३ यावर्षी 
ज्या शासकीय आदेशान्वये पुढे चाळू ठेवली 
होती त्याचा क्रमांक आणि दिनांक 


पदांचे नाव 


शा.नि.क्र.एनएफएस- शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ-४, 
२०१६/प्र.क्र.८८/फ-८ दिनांक | दि.२६.०९.२०२२ 

२४.१०.२०१६ अन्वये सहाय्यक 

वनसंरक्षकाचे १ पद अवनत 

करण्यात आले आहे. 


शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ-४, 
१८८०/प्र.क्र.२/फ-२ दिनांक | दि.२६.०९.२०२२ 
२९.८.१९८३ 


शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र.एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ-४, 
१८८०/प्र.क्र.२/फ-२ दिनांक | दि.२६.०९.२०२२ 
२९.८.१९८२३ 


शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ-४, 
अधिकारी १८८०/प्र.क्र.२/फ-२ दिनांक | दि.२६.०९.२०२२ 
(नियोजन) २९.८.१९८२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.६७/फ-४ 


गडचिरोली वनवृत्त (पुर्नरचित वनवृत्त) 
शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ-४, 
वनसंरक्षक १८८०/१/फ-२ दि.२६.०९.२०२२ 
२९.८.१९८३ 
सहाय्यक शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ-४, 
वनसंरक्षक १२५९/८८६४६/फ-१ दि.२६.०९.२०२२ 
दि.२७.११.१९८१ 


शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ-४, 
लेखापाल १२५९/८८६४६/फ-१ दि.२६.०९.२०२२ 


दि.२७.११.१९८१ 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), पुणे 

विभागीय वन शा.नि.क्र.एमएफएस- शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.७१/फ-४, 
अधिकारी २००९/२०१३/प्र.क्र.२६४/फ-८ | दि.२६.०९.२०२२ 
(भूमी व कॅम्पा) दि.२२.१२.२०११ 
मुख्य 
वनसंरक्षक 
(प्रा), पुणे 
अंतर्गत) 


KKEKKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


